Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


TEGHAKHYAON 


KHERI 


SANT 


130 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १५] 


गुरूवार ते बुधवार , एप्रिल १३ -१९ , २०१७/ चैत्र २३- २९ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे२१ , किंमत : रुपये ३०. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक -नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


नाही . 


१-२४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार 
ब व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार -ब या मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१ - २१ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३५७ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक कार्या- २- अका- दंडा- सं .क्र . ०३ - २०१६- कावि - ३३२ - २०१७. 

ज्याअर्थी, गडचिरोली जिल्ह्यात सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता रेतीघाटांचेलिलाव प्रक्रीया राबविण्यात आली असून एकूण ६२ रेती घाटाचेलिलाव 
झालेले आहे. त्याअनुषंगाने रात्री-बेरात्री रेतीची अवैध उत्खनन व वाहतूक तसेच रेती तस्करी होण्याची तसेच यामुळे शांतता व सुव्यवस्था बाधीत 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ; 


त्याअर्थी, रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतूक तसेच रेती तस्करी थांबविण्याच्या दृष्टीने तसेच विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध 
उपाय करणे आवश्यक आहे . करिता मी , जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन गडचिरोली जिल्ह्यातील वरील संपूर्ण ६२ रेती घाटांच्या ठिकाणी खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे.. 


ना - एक -१ ( १३०६) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १३-१९ , २०१७/ चैत्र २३-२९ , शके १९३९ 


१. कोणतीही व्यक्ती दिनांक १८ - ०३ - २०१७ ते दिनांक ०१-०४- २०१७ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत खालील कृत्य करणार नाही . 
( अ ) टिकास , सब्बल , फावडा , शस्त्र , सोटे तलवारी , भाले , दंडे,बंदूका , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी 

वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ब) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थबरोबर नेणे . 
( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 


करणे. 


सयास्त 


( ड ) पर्यावरण विभागाच्या सर्व अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही . 
( ई ) खनिकर्म विभागांनी तयार केलेल्या करार पत्रातील सर्व अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही . 

२. पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम रेती घाटाच्या ठिकाणी दिनांक १८- ०३- २०१७ ते दिनांक ०१-०४ -२०१७ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते 
सुर्योदयापर्यंत जमा होणार नाहीत किंवा रेती उत्खनन करणार नाही . उपरोक्त आदेश दिनांक १८ - ०३- २०१७ ते दिनांक ०१-०४ - २०१७ पर्यंत 

सुर्योदयापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील संपूर्ण रेती घाटाच्या क्षेत्राकरिता लागू राहतील. 
३ . ( अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली / चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा / एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी 

( सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर 

लावून प्रसिध्द करावे . 
( ब) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 
( क ) सदर आदेशास मुनादीद्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे, नगारा वाजवून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 
( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 
( इ ) सदर आदेशाची कलम -२ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही. 
आज दिनांक १८ - ०३ - २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आले , 


दिनांक १८ मार्च २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३५८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- २ - अका- दंडा- सं .क्र . ०३- २०१६- कावि -३५५ - २०१७. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक , गडचिरोली यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक डी - २४ - ७- कलम ३७ ( १ )( ३ )- २०१७ -४५८ , दिनांक २२- ०३ 
२०१७ अन्वये जिल्ह्यात दिनांक २२- ०३ - २०१७ रोजी पासून गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु आहे व दिनांक २९ - ०३- २०१७ रोजी 
नक्षलवाद्यांकडून भारत बंदचे आवाहन केलेले आहे . नक्षलवादी आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी कुठल्याही प्रकाराचे घातपाती कृत्य , जाळपोळ या 
सारख्या घटना करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तसेच जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्षातर्फे धरणे , मोर्चे, आंदोलन , उपोषण करण्यात येत 
असल्याचे सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने संपुर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक २३ -०३- २०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक 
०६- ०४- २०१७ चे २४.०० वा . पर्यंत मु . पो . अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) लागू होणेस विनंती केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टिने विवक्षीत कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे 
आवश्यक आहे . करिता , मी , जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे . 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक २३- ०३- २०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक ०६- ०४- २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 
( अ) शस्त्र, सोटे तलवारी, भाले, दंडे, बंदूका, सुरे, काठ्या किंवा लाठ्या, किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 

कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्र सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 

करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३-१९ , २०१७/ चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ई ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्ये वाजविणे . 
( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी किवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून 

वृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे , अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्ह फलक 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेत्याचे प्रदर्शन करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 
२ . उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्व परवानगी शिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये , पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर दिनांक 
२३- ०३ - २०१७ चे ००. ०१ ते दिनांक ०६- ०४ - २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही . 
उपरोक्त दिनांक २३-०३ - २०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक ०६- ०४- २०१७ चे २४ .०० वाजे पावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 
३ . ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली/ चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी 

( सर्व ), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज, पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व ) यांचे नोटीस बोर्डावर 

लावून प्रसिध्द करावे. 
( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा. 
( क ) सदर आदेशास मुनादीद्वारे, ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून प्रसिध्दी देण्यात यावी. 
( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 
(इ ) सदर आदेशाची कलम - २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही . 
आज दिनांक २३- ०३ - २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आले , 


गडचिरोली : 
दिनांक २३ मार्च २०१७. 


ए . एस . आर . नायक 
जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३५९ . 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक नियमन - २- कलम - २१- नों . रद्य - ११०५- २०१७. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ (२ ) नुसार तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल- १४९३ - ११६२-सीआर- ४७ /१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
मी , प्रविण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर याद्वारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार , याद्वारे महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ कर्मचारी सहकारी पत संस्था , मर्या. भंडारा , र. नं . १५७, ता ., जि . भंडारा या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ च्या तरतुदीनुसार संस्थेचे या आदेशाचे तारखेपासून विसर्जन झाले असे समजण्यात 
येवून ही संस्था निगमनिकाय संस्था असल्याचे बंद होईल. 


सदरहू आदेश आज दिनांक २४- ०३ - २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत करण्यात येत आहे . 


दिनांक २४ मार्च, २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३६० . 


आदेश 


क्रमांक विसनिना-बँक - क - १५६ -विवअ- ११५१ - २०१७. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ आणि 
महाराष्ट्र शासन , सहकार , व वस्त्रोद्योग विभागाचे, आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३ -११६२- सीआर - ४७/ १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट , १९९३ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार , मी , प्रवीण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर विभाग, नागपूर या आदेशान्वये महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १३- १९ , २०१७ / चैत्र २३- २९ , शके १९३९ 


सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ अंतर्गत नियम क्र . १०७ मधील अधिकार ( उपनियम ( ८), (१४ ), ( १६ ), (१९), (२१), ( २२ ), (२३ ) वगळून ) भंडारा 
जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., भंडारा या बँकेच्या सेवेतील सोबतच्या परिशिष्ट अ मधील अधिकारी यांना थकीत कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करण्याकरिता भंडारा व गोंदिया जिल्हा कार्यक्षेत्राचेमर्यादेत याद्वारे अधिकार देण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१)( अ)( ब)( क ) नुसार “विशेष वसुली अधिकारी ” म्हणून खालील अधिका- यांना पुढील अटींना अधीन राहून प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट अ 
अ . क्र . विशेष वसुली अधिका-याचे 

शक्तीची 

कार्यक्षेत्र 
व्याप्ती 


हुद्दा 


नांव 


( २ ) 


- 


( ५ ) 


बँकेचे कार्यक्षेत्र भंडारा व 
गोंदिया जिल्ह्याकरिता . 


श्री . एम . के . निमजे 
श्री . एम. एम . बोंद्रे 
श्री . डी . एस . कोसराबे 
श्री . पी . एन . मोहरकर 
श्री . एस . बी . बोपचे 
श्री . वाय . सी . बैस 


प्र . प्रमुख लेखापाल 
अंतर्गत तपासणी अधिकारी 
प्र . सहा. जि . वसुली अधिकारी 
प्र . शाखा व्यवस्थापक 
लिपीक 
लिपीक 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


03 


अटी व शर्ती : 

( १) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर दिनांक ३१-०३- २०१८ या कालावधीपर्यंत मर्यादीत राहील . 
(२) या आदेशान्वये ज्या बँकेच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत अशा अधिकारी /कर्मचारी यांची बदली , 

निवृत्ती , राजीनामा, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ३ ) या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर संबंधितांनी अत्यंत जबाबदारीने करावा. ज्या तरतुदीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत 

आहेत त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे. वसुली अधिका -याचे ह्या बाबतचे काम असमाधानकारक दिसून आल्यास किंवा दिलेल्या 
अधिकाराचा दुरूपयोग / गैरवापर होत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार केव्हाही काढून घेण्यात येतील व संबंधीत 
वसुली अधिकारी प्रशासकीय कार्यवाहीस पात्र ठरेल . 


( ४ ) या आदेशान्वये दिलेले अधिकार काढून घेणेबाबत बँकेने विनंती केल्यास अधिकार काढून घेण्यात येईल . 

मा . सहकार आयुक्त , पुणे ह्यांचे दिनांक १७- ०३- १९९८ चे परिपत्रक क्र . अर्थ/ सहकारी कर्ज वसुली/ धोरण / १९९८ नुसार मार्गदर्शक 
सुचनांनुसार वसुलीची कार्यवाही करणेबंधनकारक राहील . 
शेतीच्या तारणावर सहकारी पत यंत्रणेमार्फत कर्ज घेतले आहे व अशी जमीन किंवा शेती शासनाने संपादित केली आहे . मात्र, भूस्वामी 
शेतक -यास नुकसान भरपाई पूर्णपणेकिंवा काही अंशी मिळालेली नाही अशा प्रकरणी संबंधित विभागाकडून आवश्यक ती माहिती घेऊन 

भरपाईच्या रकमेतून वसुली करावी . 
( ७ ) वसुली अधिका-याने वसुल केलेली रक्कम तीन दिवसांच्या आंत बँकेच्या खात्यात जमा केली पाहिजे . 
( ८ ) वसुली अधिकारी यांचेकडे स्वतंत्र दिलेली वसुली प्रकरणे, वसुल करावयाची रक्कम व केलेली वसुली , सरचार्ज यासंबंधी मासिक अहवाल 

वसुली अधिकारी निहाय दर महिन्याचे ५ तारखेच्या आंत सादर करावा . 


( ९ ) वसुल सरचार्जचा भरणा नियमीतपणे शासकीय कोषागारात करावा . 


( १० ) सर्व वसुली अधिका - यांनी विशेष वसुली अधिका-याचे प्रशिक्षण तात्काळ पूर्ण करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर करावे . 


सदरील आदेश आज दिनांक २९ - ०३ - २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


नागपूर : 
दिनांक २९ मार्च, २०१७. 


प्रवीण वानखेडे , 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १३-१९ , २०१७/ चैत्र २३-२९ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३६१ . 

___ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) व नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्रमांक जिउनि-नियमन - कलम १५६- आदेश - १२०६ - १७. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ए . बी . कडू , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा या आदेशान्वये जिवन विकास नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., आर्वी, र. नं . ११७९ या संस्थेच्या खालील 
तक्त्यात नमद अधिका- यांस त्यांच्या नावापढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार खालील अटींस अधिन राहन या दिनांक ०१ - ०४- २०१७ ते दि . 39 - 3 - २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


कार्यक्षेत्र 


शक्तीची 
व्याप्ती 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका-याचे नांव 

( २ ) 
श्री . के . एस . नारे 


(१ ) 


( ४ ) 


विशेष वसुली अधिकारी 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अनुसूची 
अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचा हुद्दा 

( ३ ) 
अवसायक तथा लेखापरिक्षक , 
श्रेणी- २ 
सह . अधि ., श्रेणी -२ 
उप लेखापरिक्षक , आर्वी 
उपलेखापरिक्षक , आर्वी 
मुख्य लिपीक , आर्वी 
सहा . सह . अधि ., आर्वी 
कनिष्ठ लिपीक , आर्वी 


० 


श्री . जी . एस . सनेसर 
श्री . एल . आय . शेख 
श्री . एन . के . कुटे 
श्री . व्ही . बी . किरनाके 
कु . निलीमा महल्ले 
श्री . डी . ए. पगारकर 


श्री 


ही 


० 


अटी व शर्ती : 


ना 


१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा, नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले आणि कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्रांची 

अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी, ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 

आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर 
४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . 
मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ - २०१३, दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
७. वसुली अधिका - यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 

अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 

अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
ना - एक - २ ( १३०६ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १३- १९ , २०१७/ चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५-स , दिनांक १३-११-२००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 

वापर करता येणार नाही . 
९. वसुली अधिका -याने त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा 

तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 
१० . वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ......... सहकारी बँक / पत संस्था.....” असा फलक 

लावता येवू शकेल. 
११. वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसुल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 
वसुली अधिका-यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


१२ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३६२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अन्वये आदेश . 


क्रमांक जिउनि -नियमन - कलम १५६- आदेश -१२०७ – १७. 

___ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ए . बी . कडू , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा या आदेशान्वये महात्मा ज्योतीबा फुले ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्था मर्या., नाचनगांव , र . नं . ४८२ 
या संस्थेच्या खालील तक्त्यात नमूद अधिका - यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम १५६( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधिन राहून दिनांक ०१-०४ - २०१७ ते दि . ३१ - ३ - २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 

__ अनुसूची 
अ . क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची 

कार्यक्षेत्र 
अधिका-याचे नांव अधिका -याचा हुद्दा 

व्याप्ती 
( २ ) 

(३ ) 
१ श्री . ए. ए. पवार लेखापरिक्षक , श्रेणी- २ 

विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते . 
अटी व शर्ती : 
१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखले आणि कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्रांची 

अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी, ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 

आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
४ . अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवात्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
५ . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 


به 


07 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १३- १९ , २०१७/ चैत्र २३-२९ , शके १९३९ 


६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२- २०१३, दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुस च वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिका-यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८ . शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४- प्र.क्र . २३१- १५- स, दिनांक १३ -११- २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 

वापर करता येणार नाही . 


९ . वसुली अधिका- याने त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा 

तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे . 


वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ........ सहकारी बँक / पत संस्था ..... ” असा फलक 

लावता येवू शकेल . 
११ . वसुली अधिका- याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधीत कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 

कार्यवाही करावी. 
१२ . वसुली अधिका-यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३६३ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) व नियम १०७ अन्वये आदेश . 


क्रमांक जिउनि-नियमन- कलम १५६- आदेश- १२०८ - १७ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , ए. बी . कडू , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा या आदेशान्वये महाराणा प्रताप नागरी सहकारी पत संस्था, मर्या. पुलगांव , र. नं . ४८६ या संस्थेच्या खालील 
तक्त्यात नमूद अधिका - यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रक्कमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटींस अधिन राहून या दिनांक ०१- ०४ - २०१७ ते दि . ३१- ३ - २०१८ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची 

कार्यक्षेत्र 
अधिका -याचे नांव अधिका -याचा हुद्दा 

व्याप्ती 
( १ ) 
१ श्री . एस . डब्ल्यु . कोपुलवार अवसायक तथा लेखापरिक्षक , श्रेणी-१ विशेष वसुली अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते . 

२ श्री . एस . के. रघटाटे प्र . व्यवस्थापक ( लेखापाल ) 
अटी व शर्ती : 


( ३ ) 


१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १३- १९ , २०१७/ चैत्र २३-२९ , शके १९३९ 


सुली दाखले आणि कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्रांची 


२ . सदरचे अधिकारी सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त 

अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र क्रमांक १ ते ४ मध्ये कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत जिल्हा 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी , ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 


६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ - २०१३, दि बेसिन कॅथॉलिक को - ऑप. बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या 


याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर , २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


७. वसुली अधिका -यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 

अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ - प्र .क्र . २३१ - १५ - स , दिनांक १३ - ११ - २००६ अन्वये वसुली अधिका- यांना तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 


९ . वसुली अधिका- याने त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट , एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा 

तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


१० . वसुली अधिका-यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ........ सहकारी बँक / पत संस्था ..... ” असा फलक 

लावता येवू शकेल . 


११. वसुली अधिका -याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१२ . वसुली अधिका-यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही. 


वर्धा : 


ए . बी . कडू, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वर्धा. 


दिनांक २२ मार्च, २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३- १९ , २०१७ / चैत्र २३-२९ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३६६ . 


भाग १ ( ना. वि . पु.), म. शा . रा., अ. क्र . ३६४ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक १३६ बी -२ - १- २०१७. 


क्रमांक १३८- बी - २- १- २०१७. 

श्री . संजय मोतीराम चव्हाण , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक १६ जानेवारी २०१७ ते दिनांक १८ जानेवारी 
२०१७ पर्यंत एकण 3 दिवसांची अर्जित रजा मख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती रि . न . मर्क , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांची दिनांक ३ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ४ जानेवारी २०१७ पर्यंत 
एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . ए . डी . रामटेके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळन तसेच श्रीमती रि . न . मर्क , ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती ए . एस . भसारकर , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वर्धा ह्या दिनांक १४ जानेवारी २०१७ 
ते दिनांक १५ जानेवारी २०१७ पर्यंत स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्री . संजय मोतीराम चव्हाण , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टीप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रि . न . मर्क , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर ,वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


श्रीमती श्रृती पा . शाह , ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा ह्यांनी दिनांक १६ जानेवारी 
२०१७ ते दिनांक १८ जानेवारी २०१७ पर्यंत स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून श्री . संजय मोतीराम चव्हाण , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहातील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३६५ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संजय मोतीराम चव्हाण , 
हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून कार्यरत राहिले असते. 


क्रमांक १३७- बी -२- १ - २०१७. 


श्री . प्र . ह . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांची दिनांक १७ जानेवारी 
२०१७ ते दिनांक १९ जानेवारी २०१७ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १७ जानेवारी २०१७ ते दिनांक २० जानेवारी २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


संध्या व्दा . रायकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


वर्धा : 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ . 


वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३६७ . 


आदेश 


श्री . सं . दा . गरड , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट हे स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून श्री . प्र . ह . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


क्रमांक बी - २( ३ )-४६- २०१७. 


मिस श्रृती आर. शर्मा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भंडारा यांनी उपभोगलेली 
३ दिवस परावर्तीत रजा दिनांक ९ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ११ 
जानेवारी २०१७ पर्यंत कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, चे नियम ३९ (ब ) चे 
टीप-२ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र. ह. नेरकर , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 
ना . एक- ३ ( १३०६ ) . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , मधील नियम ३९ 
( २)( ब ) चे टीप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , मिस श्रृती 
आर . शर्मा, ह्या जर दिनांक ९ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ११ जानेवारी 
२०१७ या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


4 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३ - १९ , २०१७ / चैत्र २३-२९ , शके १९३९ 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर मिस श्रृती आर . शर्मा, ह्या 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भंडारा या पदावर स्थानापन्न झाल्या . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . जी . धांडे, हे तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भंडारा या पदावर 
स्थानापन्न झाले . 


श्री . एस . जे. भट्टाचार्य, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, भंडारा 
यांनी स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून मिस श्रृती आर . शर्मा, यांच्या वरील 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भंडारा या पदाचे अतिरिक्त 
कार्यभार धारण केले होते . 


श्री . एच . बी . गायकवाड , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , भंडारा यांनी स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून श्री . व्ही . जी . 
धांडे , यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण 
केले होते . 


दिनांक १७ जानेवारी २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३६८ . 


भंडारा : 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 


जी . जे . अकर्ते, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

भंडारा. 


क्रमांक बी - २( ४)- ८९ - २०१७. 


__ भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३७० . 


आदेश 


जिल्हा न्यायालय , भंडारा आदेश क्र . बी - २( ४ )- ७६- २०१४, दिनांक 
३१ जानेवारी २०१७ प्रमाणे श्री . व्ही . के . उमाळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , तुमसर ह्यांची ३ दिवस अर्जित रजा दिनांक १ फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत व सोबत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
४ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतची मंजूर केलेली सदरहू 
रजा त्यांचे आवेदन दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणे रद्द करण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )- १२६- २०१७. 


दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ . 


श्री . एस . एस . जहागिरदार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , चंद्रपूर यांना दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ व दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजीची एकूण दोन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक १६ फेब्रुवारी 
२०१७ मतदानाच्या कार्यक्रमानिमित्य सुट्टी जाहीर करण्यात आली असल्याने 
व दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१७ रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 
- रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . जहागिरदार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३६९ . 


आदेश 


क्रमांक बी - २( ७)- १५७- २०१७. 


श्री . व्ही . जी . धांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, भंडारा यांनी उपभोगलेली ३ दिवस परिवर्तीत रजा दिनांक 
१६ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत रजेच्या पुढे 
रविवार दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१७ व सोबत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब) , खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस . एस . जहागिरदार, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहिले असते . " 


अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, मधील नियम ३९ 
( २)(ब ) चे टीप-२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , 
श्री . व्ही . जी . धांडे, हे जर दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०१७ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहीले असते. 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार, श्री . एस . एस . जहागिरदार , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळनंतर ते दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे तसेच दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १३-१९ , २०१७/ चैत्र २३ -२९ , शके १९३९ 


११ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७१ . 


आदेश 


__ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब), खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एन . आर . नाईकवाडे , जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” । 


क्रमांक सहा. अधी . ( आस्था)- १५२ - २०१७. 


श्री . मि . रा . पनाड , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, सावली यांना दिनांक ६ मार्च २०१७ ते दिनांक ८ मार्च 
२०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक ५ मार्च २०१७ 
रविवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ५ मार्च २०१७ चे नागपूर 
येथे राष्ट्रीय कॉन्फेरन्सचे कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ते दिनांक 
९ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश- ४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . आर. नाईकवाडे हे त्यांचे कामावर रूजू 
होईपर्यंत दिनांक ५ मार्च २०१७ चा कार्यभार तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे व दिनांक ६ मार्च 
२०१७ ते दिनांक ९ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत जिल्हा 
न्यायाधीश-३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . मि . रा . पनाड , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सावली हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७३ . 


आदेश 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ (ब), खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . मि . रा . पनाड , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, सावली हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” । 


दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
सावली यांचेन्यायालयाचा कार्यभार, श्री .मि . रा . पनाड , हे त्यांचे कामावर 
रूजू होईपर्यंत दिनांक ५ मार्च २०१७ चा कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नागभीड यांचेकडे व 
दिनांक ६ मार्च २०१७ ते दिनांक ९ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मूल 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक सहा. अधी. ( आस्था)-१५९- २०१७. 

श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), चंद्रपूर यांना 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत एकूण 
अकरा दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश 
( व. स्तर), चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब) , खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . ए. व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), चंद्रपूर हे 
जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 

कायम राहिले असते . ” 
दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . ए . व्ही . कुळकर्णी हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी 
न्यायाधीश (व . स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७२ . 


आदेश 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३७४ . 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी . ( आस्था)- १५३ -२०१७. 

श्री . एन . आर . नाईकवाडे, जिल्हा न्यायाधीश - ४ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, चंद्रपूर यांना दिनांक ६ मार्च २०१७ ते दिनांक ८ मार्च २०१७ 
पर्यन्त एकण तीन दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक ५ मार्च २०१७- रविवार 
या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक ५ मार्च २०१७ नागपूर येथे 
राष्ट्रीय कॉन्फेरन्सचे कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ते दिनांक ९ मार्च २०१७ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )- १६० - २०१७ . 


श्री . एस . एस . जहागिरदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ), 
चंद्रपूर यांना दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजीची दोन दिवसाची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . जिल्हा न्यायालयाचे पृष्ठांकन 
क्रमांक ९६४/ २०१७, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये मंजूर करण्यात 
आलेली दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीची एक दिवसाची किरकोळ 
रजा विनंती अर्जान्वये रद्द करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन आर. नाईकवाडे, जिल्हा न्यायाधीश - ४ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे न्याच पदावर 
कायम राहतील. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३- १९ , २०१७ / चैत्र २३ -२९ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७६ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . जहागिरदार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर), चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 


आदेश 


" महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब ), खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस . एस . जहागिरदार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश । 
( व . स्तर), चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 

तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ), चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा । 
कार्यभार , श्री . एस . एस . जहागिरदार हे त्यांचे पदावर रुजू होईपर्यंत 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) तथा अति.मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था)- २०३- २०१७. 

श्री . एल . एस . पाढेन , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर यांना दिनांक ८ मार्च २०१७ ते 
दिनांक १० मार्च २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक 
११ मार्च २०१७- दुसरा शनिवार या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक 
७ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनाक ११ मार्च २०१७ चे 
रिमांडचे वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एल . एस . पाढेन , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , बल्लारपूर हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब) खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एल. एस . पाढेन , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम श्रेणी, बल्लारपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” 

दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी 
बल्लारपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एल . एस . पाढेन , हे त्यांचे 
कामावर रुजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), बल्लारपुर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७५ . 


आदेश 


क्रमांक सहा अधी. ( आस्था )- १६१ - २०१७. 


श्रीमती एस . एम . बन्सोड , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांना दिनांक २ मार्च२०१७ ते 
दिनांक ४ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक १ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनाक ४ मार्च २०१७ 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिनांक ७ मार्च २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३७७ . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . एम . बन्सोड , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर 
ह्या पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्रीमती एस . एम . बन्सोड, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर ह्या जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
कायम राहिल्या असत्या. ” 


क्रमांक सहा. अधी. ( आस्था )- २११- २०१७. 

श्री . के . एल . व्यास ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर यांना दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक १६ मार्च 
२०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक ११ मार्च २०१७ 
दुसरा शनिवार , दिनांक १२ मार्च २०१७, रविवार आणि दिनांक १३ मार्च 
२०१७ धुलीवंदन या सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक १० मार्च २०१७ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनाक १७ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . के . एल . व्यास , तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर कायम राहतील . 
____ “ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . के . एल . व्यास , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” 


५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्रीमती एस . एम . बन्सोड ह्या 
त्यांचे कामावर रुजू होईपर्यंत ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


दिनांक १ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३- १९ , २०१७/ चैत्र २३- २९ , शके १९३९ 


१३ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७९ . 


आदेश 


तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 
यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . के . एल . व्यास , हे त्यांचे कामावर 
रुजू होईपर्यंत दिनांक ११ मार्च २०१७ रोजीचा कार्यभार तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर , दिनांक १२ मार्च 
२०१७ व दिनांक १३ मार्च २०१७ रोजीचा कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश- ४ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर आणि दिनांक १४ मार्च २०१७ ते 
दिनांक १७ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार जिल्हा 
न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७८ . 


क्रमांक सहा. अधी. ( आस्था)-२१३- २०१७. 

श्री . ए. झेड . खान , तर्थजिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, चंद्रपूर यांना दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक १८ मार्च 
२०१७ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक ११ मार्च २०१७ 
दुसरा शनिवार , दिनांक १२ मार्च २०१७ रविवार आणि दिनांक १३ मार्च 
२०१७ धुलीवंदन या सुट्टीच्या फायद्यासह) तसेच दिनांक ११ मार्च २०१७ 
ला सायंकाळनंतर ते दिनांक १८ मार्च २०१७ चे सांयकाळ पावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए . झेड . खान , तर्थजिल्हा न्यायाधीश - २ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब) खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . ए. झेड . खान , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर कायम राहिले असते . ” 

तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . ए . झेड . खान , हे त्यांचे पदावर रुजू 
होईपर्यंत दिनांक १२ मार्च २०१७ व दिनांक १३ मार्च २०१७ पर्यंतचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश- ४ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , चंद्रपूर 
आणि दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक १८ मार्च २०१७ पर्यंतचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंद्रपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक सहा. अधी . ( आस्था )- २१२ - २०१७. 


श्री . एस . एस . जहागिरदार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , चंद्रपूर यांना दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक १८ मार्च २०१७ 
पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्धवेतनी रजा (दिनांक ११ मार्च २०१७ 
दुसरा शनिवार, दिनांक १२ मार्च २०१७, रविवार आणि दिनांक १३ मार्च 
२०१७ धुलीवंदन या सुट्टीच्या फायद्यासह) तसेच दिनांक ११ मार्च २०१७ 
ते दिनांक १८ मार्च २०१७ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ मधील परिच्छेद ७०( २ ) 
प्रमाणे मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८० . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस. एस . जहागिरदार , २रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , चंद्रपूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 


आदेश 


कायम राहतील . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब) खालील तळटीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . एस. एस. जहागिरदार, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
चंद्रपूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर कायम राहिले असते . ” 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )- २१९ - २०१७. 

श्री . अ . व . धुळधुळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांना दिनांक १४ 
मार्च २०१७ ते दिनांक १६ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची अर्जित 
रजा (दिनांक ११ मार्च २०१७ दुसरा शनिवार , दिनांक १२ मार्च २०१७ 
रविवार आणि दिनांक १३ मार्च २०१७ धुलीवंदन या सुट्टीच्या फायद्यासह) 
तसेच दिनांक १० मार्च २०१७ कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ मार्च 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . अ. व. धुळधुळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 

“ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री . अ . व . धुळधुळे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते. ” 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , चंद्रपूर यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार , श्री . एस . एस . जहागिरदार, हे त्यांचे पदावर रुजू होईपर्यंत 
दिनांक ११ मार्च २०१७ ते दिनांक १३ मार्च २०१७ रोजीचा कार्यभार ४थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , चंद्रपूर व दिनांक १४ मार्च २०१७ 
ते दिनांक १८ मार्च २०१७ पर्यंतचा कार्यभार ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
ना . एक - ४ ( १३०६ ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३-१९ , २०१७/ चैत्र २३- २९ , शके १९३९ 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , 
श्री . अ . व . धुळधुळे , हे त्यांचे पदावर रूजू होईपर्यंत दिनांक ११ मार्च 
२०१७ ते दिनांक १३ मार्च २०१७ पर्यंतचा ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , चंद्रपूर आणि दिनांक 
१४ मार्च २०१७ ते दिनांक १६ मार्च २०१७ पर्यंतचा कार्यभार ३रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब ) खालील तळटीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
कु . व्हि . बी . पाटील , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . " 


दिनांक १० मार्च २०१७ . 


२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार, श्रीमती ए . एल . सराफ , 
ह्या त्यांचे कामावर रूजू होईपर्यंत ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, चंद्रपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
आला होता . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८१. 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी . ( आस्था )- २२६- २०१७. 


चंद्रपूर : 
दिनांक १५ मार्च २०१७ . 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


श्री . एन . ए . इंगळे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भद्रावती यांना दिनांक २७ मार्च २०१७ ते 
दिनांक ३० मार्च २०१७ पर्यंत एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा (दिनांक 
२५ मार्च २०१७ चौथा शनिवार व दिनांक २६ मार्च २०१७ रविवार या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) तसेच दिनांक २५ मार्च २०१७ चे कार्यशाळेनंतर ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 


चंद्रपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८३. 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . ए . इंगळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, भद्रावती हे पूर्वीप्रमाणे 
त्याच पदावर कायम राहतील . 


क्रमांक सहा. अधी. ( आस्था )- बी ४( १ )- १७७- २०१७. 


“ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम 
३९ ( ब) खालील तळटीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , 
श्री. एन. ए. इंगळे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी , भद्रावती हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . ” 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
भद्रावती यांचे न्यायालयाचा कार्यभार , श्री . एन . ए. इंगळे , हे त्यांचे 
पदावर रूजू होईपर्यंत सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा । 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , भदावती यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी हे दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक 
१८ मार्च २०१७ पर्यंत एकूण पाच दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक 
१० मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० मार्च 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत (रजेच्या मागे दिनांक ११ मार्च 
२०१७, दिनांक १२ मार्च २०१७ व दिनांक १३ मार्च २०१७ रोजी अनुक्रमे 
दुसरा शनिवार, रविवार व धुलीवंदन तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १९ मार्च 
२०१७ रोजी रविवार निमित्य कार्यालयीन सुट्ट्यांना जोडून ) मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह रजेवर असल्यामुळे त्यांचे अनुपस्थितीत त्यांचे 
पदाचा व कार्यालयाचा कार्यभार दिनांक १० मार्च २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते निम्नस्वाक्षरीत अधिकारी आपले कर्तव्यावर रूजू 
होईपर्यंत श्री . अ . म . पदवाड,जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , गडचिरोली यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८२. 


आदेश 


क्रमांक सहा . अधी. ( आस्था )- २२७- २०१७. 


श्रीमती ए . एल . सराफ , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , चंद्रपूर यांना दिनांक ८ मार्च २०१७ 
ते दिनांक १० मार्च २०१७ पर्यंत एकूण तीन दिवसांची परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


गडचिरोली : 
दिनांक ९ मार्च २०१७. 


सुर्यकांत सो . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

गडचिरोली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३- १९ , २०१७/ चैत्र २३ - २९ , शके १९३९ 


१५ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८४ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक बी - २( १४ )- १०२- २०१७. 


क्रमांक १३३ - बी - २ - १ - २०१७. 


श्रीमती एस . एन . माने- गाडेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांची 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७ ते दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत एकूण 
०४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३० जानेवारी २०१७ ते दिनांक ३ 
फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . ध . य . काळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, वर्धा हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून 
श्रीमती एस . एन . माने -गाडेकर , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


मिस पी . बी . येरलेकर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा ह्यांची १ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ 
व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ ते 
दिनांक 3 फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ही कार्यालयीन 
आदेश क्र . बी - २( १४)- ७३- २०१६ दिनांक ३० जानेवारी २०१७ अन्वये 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७ ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत तसेच 
रजेच्या मागे रविवार दिनांक २९ जानेवारी २०१७ व सोबत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी दिनांक २९ जानेवारी २०१७ ते दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या अर्जित 
रजेला जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चे नियम ३९ ( ब ) चे 
टिप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन . माने 
गाडेकर , ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, चेनियम ३९ (२ ) ( बी ) 
टीप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , मिस पी . बी . येरलेकर , 
ह्या जर दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ ला रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३८५ . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यानंतर मिस पी . बी . येरलेकर , ह्या 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
झाल्या . 


आदेश 


क्रमांक १३४ बी - २- १ - २०१७. 


श्रीमती रि . न . मर्क , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा 
ह्यांची दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत , 
एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . के . साबळे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा ह्यांनी स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून मिस पी . बी . येरलेकर , 
यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण केले होते. 


दिनांक ७ जानेवारी २०१७. 


__ श्री . ए. डी . रामटेके , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, वर्धा 
ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळन तसेच श्रीमती रि . न . मर्क , 
४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८७. 


आदेश 


क्रमांक बी - २( ७)- १०१- २०१७. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१, चे नियम ३९ ( ब ) 
चे टीप- २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रि . न . मर्क , 
ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 


श्री . एस . के . साबळे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा यांची ३ दिवस अर्जित रजा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक 
१० फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे . 


वर्धा : 


अ . मु . चांदेकर, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७. प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


वर्धा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३-१९ , २०१७/ चैत्र २३- २९ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३८९ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ , मधील नियम ३९ 
( २ )( बी ) चे टीप - २ नुसार प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . एस . 
के . साबळे, हे जर दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०१७ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ३रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहीले असते . 


क्रमांक बी -२( ४ )- १२४ - २०१७ . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . के . साबळे , हे ३रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


श्री . ए . डी . मारगोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मोहाडी 
यांची ४ दिवस अर्जित रजा दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक 
२३ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत व रजेच्या मागे रविवार दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०१७ व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ चे रिमांड 
वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे. 

अर्जदाराचेपद रिक्त राहील . 


श्री . एस . के . साबळे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
भंडारा यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचे कार्यभार दिनांक 
७ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ 
पर्यंत ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भंडारा यांचेकडे व 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भंडारा यांचेकडे राहील . 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २)( बी ) 
टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . ए. डी . मोरगोडे, हे 
जर दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , मोहाडी या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ए. डी . मारगोडे, हे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर मोहाडी या पदावर स्थानापन्न होतील. 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८८ . 


मिस आर. व्ही . डफरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मोहाडी 
ह्या स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून श्री . ए. डी . मारगोडे, यांच्या वरील 
रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, मोहाडी या 
पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


आदेश 


क्रमांक बी - २( ३ )- १२० - २०१७ . 


दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ . 


मिस श्रृती आर. शर्मा, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भंडारा यांची ३ दिवस 
अर्जित रजा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ 
पर्यंत व सोबत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म. शा . रा., अ. क्र . ३९० . 


आदेश 


क्रमांक बी - २( १ )- १६७ - २०१७. 


अर्जदाराचे पद रिक्त राहील . 


श्री . पी . पी . नायगावकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भंडारा 
यांनी उपभोगलेली ३ दिवस परिवर्तीत रजा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ ते 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
( बी) टीप-२ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , मिस श्रृती आर . 
शर्मा, ह्या जर दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ 
या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अर्जदाराचे पद रिक्त होते . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर मिस श्रृती आर . शर्मा, ह्या 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २)( बी ) 
टीप- २ प्रमाणे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , श्री . पी . पी . नायगावकर 
हे जर दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
भंडारा या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 


श्री . एस . जे . भट्टाचार्य , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
भंडारा हे स्वतःचे पदाचे काम सांभाळून मिस श्रृती आर. शर्मा, यांच्या 
वरील रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भंडारा या पदाचे 
अतिरिक्त कार्यभार धारण करतील . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पी . पी . नायगावकर , हे 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर भंडारा या पदावर स्थानापन्न झालेत . 
__ श्री . एस . जे . भट्टाचार्य सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी भंडारा यांनी स्वतःचे पदाचे काम सांभाळन 


दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३- १९ , २०१७ / चैत्र २३ -२९ , शके १९३९ 


१७ 


५ . जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे . 


श्री . पी . पी . नायगावकर , यांच्या वरील रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भंडारा या पदाचे अतिरिक्त कार्यभार धारण 
केले होते . 

आर . पी . पांडे, 
भंडारा : 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक १ मार्च २०१७ . 

भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९१ . 

अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ ची कलमे 

३७ (१ ) आणि ३७ ( ३) अन्वये 


६ . अशा, प्राधिका- यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता 
यास धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे / अशी 
चित्रे, चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार 
करणे व त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे. 

पाच पेक्षा जास्त इसम एकत्रित येवू नये . तसेच उपविभागीय 
दंडाधिकारी /तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय 
कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येवू नये . 
___ सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी /तालुका 
दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 

सदर अधिसूचना दिनांक ८ मार्च २०१७ च्या ०० .०१ वाजे पासून 
दिनांक २२ मार्च २०१७ च्या २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिन शासकिय कर्मचा -यांना त्यांच्या 
कर्तव्य काळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा , धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणुकीस लागू असणार नाही . 
__ सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


आदेश 


क्रमांक अका- दंड - कावि - २१८ - २०१७ . 

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र दिनांक ७ मार्च 
२०१७ नुसार दिनांक ८ मार्च २०१७ ते दिनांक २२ मार्च २०१७ या 
कालावधीत जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागणी 
संबंधीत उपोषणे, धरणे , मोर्चे, रास्तारोको , जेलभरो इत्यादी आंदोलने 
आयोजीत केले जात आहे . अशा वेळी शुल्लक कारणांवरुन वाद 
उद्भवून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता 
नाकारता येत नाही . तसेच दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी होळी , 
दिनांक १३ मार्च २०१७ रोजी धुलीवंदन आणि दिनांक १५ मार्च २०१७ 
रोजी तिथीनुसार शिवजयंती सण / उत्सव सर्वत्र साजरा होणार 
आहे . त्याचप्रमाणे दिनांक ७ मार्च २०१७ पासून माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा सुरु झाली असल्याने जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधीत राखणेकामी दक्षता घेणे गरजेचे आहे . करिता मनाई आदेश 
जारी करण्याची शिफारस केली आहे. 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी, ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अशा प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ८ मार्च २०१७ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दिनांक ८ मार्च २०१७ . 


त्याअर्थी, मी . प्रविण महिरे , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकाराअंतर्गत सन १९५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्ह्याकरिता सार्वजनिक शांतता, सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस , दिनांक ८ मार्च २०१७ 
च्या ०० .०१ वाजेपासून दिनांक २२ मार्च २०१७ च्या २४ .०० वाजेपर्यंत 
उक्त कालावधीकरिता मनाई आदेश देण्यात येत आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९२ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ ची कलमे 
३७ (१ ) आणि ३७ (३ ) अन्वये 

आदेश 


१. शस्त्रे/ सोटे / तलवारी/भाले/ दंडे/बंदुका/ सुरे/ लाठ्या किंवा काठ्या 
किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे. 


२. कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे. जमा करणे किंवा तयार 
करणे. 


क्रमांक अका - दंड- कावि - २८७- २०१७. 

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गोंदिया यांनी त्यांचे पत्र दिनांक २१ मार्च 
२०१७ नुसार दिनांक २३ मार्च २०१७ ते दिनांक ६ एप्रिल २०१७ या 
कालावधीत जिल्ह्यात विविध पक्ष व संघटनांकडून त्यांच्या प्रलंबित मागणी 
संबंधाने उपोषणे , धरणे , मोर्चे, रास्तारोको, जेलभरो इत्यादी आंदोलने 
आयोजीत केले जात आहेत . तसेच दिनांक २२ मार्च २०१७ रोजी 
पासून गोंदिया जिल्हा पोलीस शिपाई भरती सुरु झाली व दिनांक ४ 
एप्रिल २०१७ रोजी रामनवमी उत्सव साजरा होणार असून दिनांक ७ 
मार्च २०१७ पासून नागपूर विद्यापीठ परीक्षा व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 


४. व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे 
प्रदर्शन करणे . 
ना . एक -५ ( १३०६ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३-१९ , २०१७/ चैत्र २३- २९ , शके १९३९ 


उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच तालुका दंडाधिकारी यांना उपविभागीय , 
पोलीस अधिकारी , ठाणेदार यांचे अहवालाच्या आधारावर काही विशिष्ट 
अशा प्रकरणात सूट देण्याचे अधिकार प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


परीक्षा सुरु झाली असल्याने जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 
राखणेकामी दक्षता घेणे गरजेचे आहे . करिता जिल्ह्यात शांतता व 
सुव्यवस्था अबाधीत राखणेकामी दक्षता घेणे गरजेचे आहे . त्यामुळे 
संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता 
कायम राखणेस उक्त कालावधिकरिता मनाई आदेश जारी करण्याची 
शिफारस केली आहे . 


____ माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २२ मार्च २०१७ ला सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 


गोंदिया : 
दिनांक २२ मार्च २०१७ . 


प्रविण महिरे , 
अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी, गोंदिया . 


त्याअर्थी, मी , प्रविण महिरे , अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी , गोंदिया 
म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकाराअंतर्गत सन १९५१ च्या मुंबई 
पोलीस अधिनियम , क्रमांक २२ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये गोंदिया 
जिल्ह्याकरिता सार्वजनिक शांतता/ सार्वजनिक सुरक्षितता तसेच सार्वजनिक 
रस्त्यावर कायदा व सुव्यवस्था कायम राखणेस , दिनांक २३ मार्च २०१७ 
च्या ०० .०१ वाजेपासून दिनांक ६ एप्रिल २०१७ च्या २४.०० वाजेपर्यंत 
उक्त कालावधिकारिता मनाई आदेश देण्यात येत आहे . 

१. शस्त्रे/ सोटे/ तलवारी/ भाले/ दंडे/बंदुका / सुरे/ लाठ्या किंवा काठ्या 
किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे . 

२. कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


४. व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , यांचे 
प्रदर्शन करणे . 


५. जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . 
६ . अशा प्राधिका-यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास । 
धक्का पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे , हावभाव कारणे अगर सोंग आणणे / अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व 
त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे . 

७. पाचपेक्षा जास्त इसम एकत्रित येवू नये. तसेच उपविभागीय 
दंडाधिकारी/ तालुका दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय 
कोणतीही मिरवणूक , मोर्चा काढण्यात येवू नये . 

सदर अधिसूचनेची सूचना सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी/ तालुका 
दंडाधिकारी तसेच ठाणेदार यांनी आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
लावून प्रसिध्दी करण्यात यावी . 

सदर अधिसूचना दिनांक २३ मार्च २०१७ च्या ०० .०१ वाजेपासून 
दिनांक ६ एप्रिल २०१७ च्या २४. ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

सदर अधिसूचना शासकीय तसेच बिनशासकीय कर्मचा- यांना त्यांच्या 
कर्तव्यकाळात लागू असणार नाही . तसेच प्रेत यात्रा, धार्मिक कार्यक्रमा 
अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणुकीस लागू असणार नाही. 

सदर अधिसूचनेतील कोणत्याही शर्तीचे ज्याच्याकडून उल्लंघन झाल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांच्यावर फौजदारी नियमाअंतर्गत योग्य ती कार्यवाही 
करण्यात येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म. शा . रा ., अ. क्र . ३९३. 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांचे पत्र क्रमांक डी २४ - ७ 
जिविशा- कलम ३७( १ )(३ ) ३३७- २०१७, दिनांक २७ - २- २०१७. 

आदेश 
क्रमांक कार्या-२- अका दंडा- सं .क्र .- ०३ - २०१६- कावि -२३९ - २०१७. 

संदर्भीय पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी दिनांक २४ 
फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक ५ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील 
ता . चामोर्शी येथे मार्कंडा ( देव ) महाशिवरात्री यात्रा सुरू आहे. तसेच 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २५ मार्च २०१७ रोजीपर्यंत इयत्ता 
१२ वी व दिनांक ७ मार्च २०१७ ते १ एप्रिल २०१७ पर्यंत इयत्ता १० 
वीची परीक्षा सुरू होणार आहे . तसेच दिनांक १२ मार्च २०१७ रोजी 
होळी व दिनांक १३ मार्च २०१७ रोजी धुलीवंदन सण संपूर्ण जिल्ह्यात 
साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच विविध सामाजिक संघटना, राजकीय 
पक्षातर्फे आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तसेच शासनाचे लक्ष 
वेधण्यासाठी धरणे , मोर्चे, आंदोलने , उपोषणे करण्यात येत असल्याने 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक १४ मार्च २०१७ चे 
२४ .०० वाजेपर्यंत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने 
संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात मु . पो . अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
( ३ ) लागू होणेस विनंती केलली आहे . 

त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या 
दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय 
करणे आवश्यक आहे. करिता मी , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 
गडचिरोली, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) आणि 
(३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील 
गोष्टींना मनाई करीत आहे . 

१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक १ मार्च २०१७ चे ००. ०१ ते दिनांक 
१५ मार्च २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 
___ अ. शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका , सुरे , काठ्या 
किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
ब. कोणताही दाहक पदाथ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

क . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे 
किंवा तयार करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३- १९ , २०१७ / चैत्र २३-२९ , शके १९३९ 


१९ 


पाया 


ड . व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवात्यांच्या प्रतिमा त्याअर्थी, रेतीची अवैध उत्खनन व वाहतूक तसेच रेती तस्करी 
यांचे प्रदर्शने करणे . 

थांबविण्याच्या दृष्टीने तसेच विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला 
ई . जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे . प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे. करिता मी , जिल्हाधिकारी तथा 
___ फ . ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धक्का पोहोचेल अशा 

जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून ३७( १ ) आणि (३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , गडचिरोली जिल्ह्यातील वरील संपूर्ण ६२ रेती घाटाच्या ठिकाणी खालील 
हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे , फलक 

गोष्टींना मनाई करीत आहे . 
किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे व त्यांचे 
प्रदर्शने करणे किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करणे . 

१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक १ मार्च २०१७ ते दिनांक १५ मार्च 
२ . उपविभागीय दंडाधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित 

२०१७ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत खालील कृत्य करणार 
पोलीस स्टेशन अधिकारी , ( जे शक्य असेल ते ) यांचे पूर्व परवानगी नाही. 
शिवाय कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त 

___ अ. टिकास , सब्बल , फावडा, शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे , 
इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर 
दिनांक १ मार्च २०१७ चे ००.०१ ते दिनांक १५ मार्च २०१७ चे २४ .०० 

बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वाजेपावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार 

वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 
नाही. उपरोक्त आदेश दिनांक १ मार्च २०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक 

ब . कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
१५ मार्च २०१७ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या 
क्षेत्राकरिता लागू राहतील . 

क . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 

किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे 
३ . ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली, 
चामोर्शी, देसाईगंज , कुरखेडा , एटापल्ली, अहेरी , कार्यकारी 

किंवा तयार करणे . 
दंडाधिकारी ( सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , 

ड . पर्यावरण विभागाच्या सर्व अटी व शर्तीचा उल्लंघन होणार 
गडचिरोली, देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे 

नाही. 
नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्ध करावे . 
( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 

ई . खनिकर्म विभागांनी तयार केलेल्या करार पत्रातील सर्व अटी 

शर्तीचा उल्लंघन होणार नाही . 
( क ) सदर आदेशास मुनादीद्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून 
प्रसिद्धी देण्यात यावी . 

२ . पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम रेती घाटाच्या ठिकाणी 
( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू 

दिनांक १ मार्च २०१७ ते दिनांक १५ मार्च २०१७ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते 
होणार नाही. 

सुर्योदयापर्यंत जमा होणार नाहीत किंवा रेती उत्खनन करणार 
( इ ) सदर आदेशाची कलम - २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व 

नाही . उपरोक्त आदेश दिनांक १ मार्च २०१७ ते दिनांक १५ मार्च 
लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही. 

२०१७ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील 
आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी । 

___ संपूर्ण रेती घाटाच्या क्षेत्राकरिता लागू राहतील . 
निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिद्धी मराठी मधून करण्यात 

३ . ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली , 
यावी . 

चामोर्शी, देसाईगंज , कुरखेडा, एटापल्ली, अहेरी , कार्यकारी 

दंडाधिकारी ( सर्व) , संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व) नगर परिषद, 
भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९४ . 

गडचिरोली , देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे 

नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्ध करावे. 
आदेश 
क्रमांक कार्या- २ - अका दंड - स . क्र .- ०३- १६- कावि - २४० - २०१७. - 

( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 
ज्याअर्थी, गडचिरोली जिल्ह्यात सन २०१६ - १७ या वर्षाकरिता रेतीघाटांचे ( क) सदर आदेशास मुनादीद्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून 
लिलाव प्रक्रिया राबण्यिात आली असून एकूण ६२ रेती घाटाचेलिलाव 

प्रसिद्धी देण्यात यावी . 
झालेले आहे . त्या अनुषंगाने रात्री- बेरात्री रेतीची अवैध उत्खनन व 
वाहतूक तसेच रेती तस्करी होण्याची तसेच यामुळे शांतता व सुव्यवस्था 

( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू 
बाधीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

होणार नाही. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल १३-१९ , २०१७/ चैत्र २३- २९ , शके १९३९ 


( इ ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व 
लग्न कार्याकरिता लागू होणार नाही. 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १२( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचेवर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे आहे. 


आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिद्धी मराठी मधून करण्यात 
यावी . 


चंद्रपूर : 
दिनांक ७ मार्च २०१७ . 


एम . ई . भगत , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चंद्रपूर . 


गडचिरोली : 

( अवाच्य ), 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

गडचिरोली . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ३९७ . 

अंतरिम आदेश 


क्रमांक सनिको -वि .२- अवसायन - अंतरिम आदेश - २६६- २०१६ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९५ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


क्रमांक जिउनि -नियमन - पत सं .- नोंदणी - १९९६- २०१७. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , गोंदिया याद्वारे अधिसूचित करतो 
की , नियोजित बी . एस . एस . क्रेडिट को . ऑप . सहकारी संस्था , मर्यादित , 
गोंदिया ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम, १९६० चे 
कलम ९( १) अंतर्गत नोंदणी करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक जि . ए. ए.(जिएए ) आर. एस . आर .-( सी . आर.)-१११ , 
दिनांक १५ मार्च २०१७ हा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( १)( क)( दोन)( चार ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , एस . डी . नवघरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
बल्लारपूर अवसायानाचा अंतरिम आदेश देत आहे की , नवयुग सुशिक्षित 
बेरोजगार सहकारी संस्था , मर्या., विसापूर , र.नं . ००२, तालुका बल्लारपूर , 
जिल्हा चंद्रपूर या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी उक्त संस्था अंतरिम 
अवसायनात काढण्यात येत आहे . तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३( १ ) 
अन्वये संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री . एस . बी . येवले , मुख्य 
लिपीक अंतर्गत सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका बल्लारपूर , 
जिल्हा चंद्रपूर यांची या संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच असाही आदेश देत आहे की , या मध्यंतरीय आदेश संबंधी 
संस्थेस काही स्पष्टीकरण अथवा हरकती सादर करावयाचे असल्यास 
हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरुपात 
अथवा सक्षम हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले खुलासे सादर 
करावे. आपला खुलासा/ स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास किंवा 
मुदतीच्या आत लेखी खुलासा व म्हणने सादर न केल्यास या आदेशाचे 
बाबतीत आपले काहीही म्हणने नाही असे गृहीत धरून हा आदेश कायम 
करण्यात येईल . 

सदर आदेश आज रोजी दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचेमुद्रेसह पारीत करण्यात आला आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम, १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
“ कर्ज देणा- या साधन संपत्ती संस्था ” करण्यात आले आहे . 


गोंदिया : 
दिनांक १५ मार्च २०१७ . 


संदीप जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , गोंदिया . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३९६ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९८ . 

अंतरिम आदेश 


क्रमांक सनिचं -विनियम - अधिसूचना - १९० - २०१७. 


क्रमांक सनिको- वि .२- अवसायन - अंतरिम आदेश - २७४- २०१६ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ता . जि . चंद्रपूर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ग्लोबल रिसोर्स बहुउद्दशिय सेवा सहकारी संस्था , 
मर्या., चंद्रपूर , ता. जि . चंद्रपूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , नियम , १९६१ अंतर्गत नोंदविली 
असून सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक सिएचडी-( सीएचडी )-जिएनएल - ओ 
५०८ - २०१६ - २०१७, दिनांक ७ मार्च २०१७ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( १)( क )( दोन)( चार) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , एस . डी . नवघरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
बल्लारपूर अवसायानाचा अंतरिम आदेश देत आहे की , विश्वकर्मा कोळसा 
खदान मजूर सहकारी संस्था , मर्या., बल्लारपूर , र . नं . ००२ , तालुका 
बल्लारपूर , जिल्हा चंद्रपूर या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी उक्त 
संस्था अंतरिम अवसायनात काढण्यात येत आहे. तसेच उक्त कायद्याचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १३-१९ , २०१७/ चैत्र २३ -२९ , शके १९३९ 


२१ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४०० . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिअ-नियमन - अवसायन - अंतिम आदेश -१०८ - २०१६. 


कलम १०३( १ ) अन्वये संस्थेचेव्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री . एस . बी . 
येवले ,मुख्य लिपीक अंतर्गत सहायक निबधक , सहकारी संस्था , तालुका 
बल्लारपूर , जिल्हा चंद्रपूर यांची या संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . 

तसेच असाही आदेश देत आहे की , या मध्यंतरीय आदेश संबंधी 
संस्थेस काही स्पष्टीकरण अथवा हरकती सादर करावयाचे असल्यास 
हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात 
अथवा सक्षम हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले खुलासे सादर 
करावे. आपला खुलासा/ स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास किंवा 
मुदतीच्या आत लेखी खुलासा व म्हणने सादर न केल्यास या आदेशाचे 
बाबतीत आपले काहीही म्हणने नाही असे गृहीत धरून हा आदेश कायम 
करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३- ११६२- सीआर- ४७ - १५ सी , दिनांक ७ 
ऑगस्ट १९९३ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ ( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , निम्न स्वाक्षरीकार 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका अहेरी, जिल्हा गडचिरोली 
कन्यका सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था , मर्या., अहेरी, तालुका 
अहेरी , र.नं . १३०७. ही संस्था अवसायनात घेण्याबाबत अंतिम आदेश 
पारित करीत आहे . तसेच उक्त अधिनियमातील कलम १०३( १) अन्वये 
अवसायक म्हणून श्री . प्र . न . गौरकार , सहकार अधिकारी , श्रेणी- १ , 
तालुका एटापल्ली यांची नियुक्ती कायम करीत आहे . 

सदर आदेश आज रोजी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सही व 
कार्यालयीन शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे. 


सदर आदेश आज रोजी दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व कार्यालयाचे मुद्रेसह पारीत करण्यात आला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३९९ . 

अंतरिम आदेश 
क्रमांक सनिको - वि . २- अवसायन- अंतरिम आदेश - २८२- २०१६. 


ज 


अहेरी : 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७. 


प्र . स . धोटे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . अहेरी. 


___ भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४०१ . 


क्रमांक सनिआ -नियमन - संस्था नोंदणी - ४० - २०१७ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( १)( क)( दोन )( चार ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन मी , एस . डी . नवघरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
बल्लारपूर अवसायानाचा अंतरिम आदेश देत आहे की , एन . के . सुशिक्षित 
बेरोजगार सहकारी संस्था, मर्या., बल्लारपूर , र.नं . ००३ , तालुका बल्लारपूर, 
जिल्हा चंद्रपूर या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी उक्त संस्था अंतरिम 
अवसायनात काढण्यात येत आहे. तसेच उक्त कायद्याचे कलम १०३( १ ) 
अन्वये संस्थचे व्यवहार गुंडाळण्यासाठी श्री . एस . आर . खांडरे, सहायक 
सहकार अधिकारी , अंतर्गत सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , तालुका 
बल्लारपूर, जिल्हा चंद्रपूर यांची या संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . 

तसेच असाही आदेश देत आहे की , या मध्यंतरीय आदेश संबंधी 
संस्थेस काही स्पष्टीकरण अथवा हरकती सादर करावयाचे असल्यास 
हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात 
अथवा सक्षम हजर राहून रेकॉर्ड व पुराव्यासह आपले खुलासे सादर 
करावे. आपला खुलासा/ स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास किंवा 
मुदतीच्या आत लेखी खुलासा व म्हणने सादर न केल्यास या आदेशाचे 
बाबतीत आपले काहीही म्हणने नाही असे गृहीत धरून हा आदेश कायम 
करण्यात येईल . 


मी , एम . एल . गणवीर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आरमोरी, 
जिल्हा गडचिरोली जाहिर करतो की , नियेजित श्री . समर्थ नागरी सहकारी 
पत संस्था , मर्यादित कुरखेडा , तालुका कुरखेडा , जिल्हा गडचिरोली या 
संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ 
( १ ) प्रमाणे करण्यात आली असून या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जीएडी 
केकेओ- आर. एस . आर .- सी . आर .-११०४- २०१७, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ 
असा आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १ ) प्रमाणे सदरहू 
संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था ” व उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा- या 
साधन संपत्ती संस्था ” असा आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेमुद्रेसह पारीत करण्यात आला आहे . 


बल्लारपूर : 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ . 


एस . डी . नवघरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . बल्लारपूर . 


आरमोरी : 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ . 


एम. एल . गणवीर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ता . आरमोरी . 


ना . एक -६ ( १३०६ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. 


